रिट याचिका क्र.४३३०/२०२१ श्री. वसंत गोविंद 
चौरे, जि. उस्मानाबाद वि. महाराष्ट्र शासन व इतर 
या प्रकरणी मा.उच्च न्यायालय, मुंबई, खंडपीठ 
औरंगाबाद यांच्या दि. १३.०७.२०२२ रोजीच्या 
न्यायनिर्णयानुसार कार्यवाही करणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः न्यायाप्र-२०२१/प्र.क्र.१६/स्वासैक-३ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक: १३ जानेवारी, २०२३ 


वाचा :- 
१) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग क्र. पीओएस १२१७/प्र.क्र.१०१/स्वासैक-३, 
दि.०८.११.२०१९ 
२) रिट याचिका क्र. ४३३०/२०२१ श्री. वसंत गोविंद चौरे, जि. उस्मानाबाद वि. महाराष्ट्र शासन 
व इतर या प्रकरणी मा.उच्च न्यायालय मुंबई, खंडपीठ औरंगाबाद यांचा 
दिनांक १३/०७/२०२२ रोजीचा न्यायनिर्णय 


प्रस्तावना - 
१. हेद्राबाद मुक्‍ती संग्रामात सहभाग घेऊन कारावास भोगल्याबाबत राज्य गुन्हे अन्वेषण विभागाचा 
अहवाल आणि विभागीय आयुक्‍त, औरंगाबाद यांच्या अध्यक्षतेखालील विभागीय चौकशी समितीच्या 
शिफारशीच्या अनुषंगाने मा. मुख्यमंत्री महोदयांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चाधिकार समितीच्या मंजूरीने ७ 
अर्जदारांना शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग क्र. पीओएस १२१७/प्र.क्र.१०१/स्वासैक-३, 
दि.०८.११.२०१९ अन्वये राज्य शासनाचे स्वातंत्र्य सैनिक निवृत्तिवेतन मंजूरी आदेशाच्या दिनांकापासून 
म्हणजेच दि. ०८.११.२०१९ पासून मंजूर करण्यात आले. सदर शासन निर्णयान्वये श्री. वसंत गोविंद चौरे 
यांनाही राज्य शासनाचे स्वातंत्र्य सैनिक निवृत्तिवेतन मंजूरी आदेशाच्या दिनांकापासून मंजूर करण्यात 
आले आहे. 

तथापि, श्री. वसंत चौरे यांनी त्यांना त्यांच्या मूळ अर्जाच्या दिनांकापासून स्वातंत्र्य सैनिक 
निवृत्तिवेतन मंजूर न केल्याबाबत रिट याचिका क्र. ४३३०/२०२१ द्वारे शासन निर्णय दि.०८.११.२०१९ ला 
आव्हानित करून त्यांचा प्रथम अर्ज सन १९९५ पासून स्वातंत्र्य सैनिक निवृत्तिवेतन मंजूर करण्याची विनंती 
केली होती. 


२. मा. उच्च न्यायालय, मुंबई खंडपीठ औरंगाबाद यांनी सदर याचिकेवर दि. १३.०७.२०२२ रोजीच्या 
न्यायनिर्णयान्वये याचिकाकर्ते श्री. वसंत चौरे यांना त्यांच्या द्वितीय अर्जाच्या दिनांकापासून म्हणजे 
दि. २३.०७.२०१२ पासून राज्य शासन स्वातंत्र्य सैनिक निवृत्तिवेतन थकबाकी देण्याबाबत खालील प्रमाणे 
आदेशित केले आहे:- 


शासन निर्णय क्रमांकः न्यायाप्र-२०२१/प्र.क्र.१६/स्वासैक-३ 


३. 


We wish to make it clear that the decision for granting freedom fighter’s 
pension to the petitioner from 23.07.2012 has been taken in the light of 
peculiar facts of the present case only and it should not be treated as a binding 
precedent. 

22. In the result, we pass the following order: 

(i) Writ petition is partly allowed. 

(ii) Impugned Government Resolution dated 08.11.2019 stands modified to the 
extent of petitioner herein and Respondent No. I — State is directed to grant 
freedom fighter’s pension to the petitioner herein with effect from 23.07.2012. 
(iii) The respondents are also directed to calculate the arrears of pension from 
23.07.2012 and pay the same to the petitioner within six months from the date 
of this order. 


उपरोक्त न्यायनिर्णयाच्या अंमलबजावणी करिता शासनाने आता पुढील प्रमाणे निर्णय घेतला आहे. 


शासन निर्णय :- 


मा.उच्च न्यायालय,मुंबई खंडपीठ औरंगाबाद येथील रिट याचिका क्र. ४३३०/२०२१ श्री. वसंत 


गोविंद चौरे वि. महाराष्ट्र शासन व इतर या प्रकरणी मा.उच्च न्यायालयाने दि.१३/०७/२०२२ रोजी 


दिलेल्या न्यायनिर्णयास अनुसरुन श्री. वसंत गोविंद चौरे, जिल्हा उस्मानाबाद यांना त्यांच्या द्वितीय अर्जाचा 
दि. २३/०७/२०१२ पासून राज्य शासनाचे स्वातंत्र्य सैनिक निवृत्तीवेतन अदा करण्यास मंजूरी देण्यात येत 
आहे. तसेच, मा.उच्च न्यायालयाच्या न्यायनिर्णयानुसार सदर बाब पूर्वोदाहरण ठरणार नाही. 


2. 


त्यानुसार श्री. वसंत गोविंद चौरे यांना राज्य शासनाच्या स्वातंत्र्य सैनिक निवृत्तीवेतनाच्या 


थकबाकीची रक्कम पुढीलप्रमाणे देय आहे:- 


अ.क्र दिनांक कालावधी प्रति माह एकूण रक्‍कम 
(रु.) (रु.) 
२३/०७/२०१२ते | ७ दिवस ८,०००/- (८०००/३१) x ७- 
३१/०७/२०१२ १८०६/- 


(शासन निर्णय सा.प्र.वि. क्र. 
पीओएस-२०१०/प्र.क्र. २९/ 
स्वासैक-१, दि.०७.१२.२०१० 
नुसार) 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः न्यायाप्र-२०२१/प्र.क्र.१६/स्वासैक-३ 


२. ।०१/०८/२०१२ते | २६महिने ८,०००/- ८००० २६ = 
३०/०९/२०१४ २,०८,०००/- 
३. ०१/१०/२०१४ १ दिवस ८,०००/- (८०००/३१) x 9= 
२५८/- 
8, ०२/१०/२०१४ ते | 30 दिवस १०,०००/- (१००००/३१) x 30 = 
ee (शासन निर्णय सा.प्र.वि. क्र. ९६५ 
निवृवे-२०१२/प्र.क्र. ११९/ 
२०१२/ स्वासैक-१, 
दि. ०३.०९.२०१४ नुसार) 
कि ०१/११/२०१४ ते ६० महिने १०,०००/- १०,००० X ६० > 
३१/१०/२०१९ ६,००,०००/- 
६. ०१/११/२०१९ते | ७दिवस १०,०००/- (90000/30) x 9 = 
०७/११/२०१९ २३३३/- 
एकूण ०८,२२,०७४/- 


मा. उच्च न्यायालयाने आदेशित केल्यानुसार श्री. वसंत गोविंद चौरे यांना वरीलप्रमाणे 
रु. ०८,२२,०७४ (अक्षरी आठ लक्ष बावीस हजार आणि चौ-याहत्तर फक्त) इतकी रक्‍कम अदा करण्यास 
शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


३. या प्रित्यर्थचा खर्च मागणी क्र. ए-५, प्रधान लेखाशीर्ष - २२३५,सामाजिक सुरक्षा व कल्याण (६०) 
इतर सामाजिक सुरक्षा व कल्याण कार्यक्रम (१०२) सामाजिक सुरक्षा योजनेखालील निवृत्तीवेतन (००) (०१) 
स्वातंत्र्य सैनिक व त्यांच्यावर अवलंबून असलेल्या व्यक्‍ती इत्यादींना निवृत्ती वेतन, दत्तमत (२२३५००१५) या 
अर्थसंकल्पीय लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा. 


४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 

उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०११३१३१९३१६२०७ असा आहे. हा आदेशा 

डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


ANUSHRI 
ARVIND PARAB 


(अनुश्री परब) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१) मा.मुख्यमंत्री,यांचे प्रधान सचिव,मंत्रालय, मुंबई-३२. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः न्यायाप्र-२०२१/प्र.क्र.१६/स्वासैक-३ 


२) महालेखापाल (लेखा परीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१व२ 

मुंबई /नागपूर (२ प्रती) 

३) निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी,मुंबई. 

४) प्रधान सचिव व विचौअ-१ यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

५) जिल्हाधिकारी, उस्मानाबाद (५ प्रती) (By R.P.A.D.) (यांना विनंती करण्यात येते की, केलेल्या 
कार्यवाहीचा अनुपालन अहवाल एका महिन्यांत शासनास तसेच मा. उच्च न्यायालय खंडपीठ 
औरंगाबाद यांना सादर करावा. 

) जिल्हा कोषागार अधिकारी, उस्मानाबाद . 

) विभागीय आयुक्त कार्यालय,औरंगाबाद. 

८) सरकारी वकील,मा.उच्च न्यायालय मुंबई,खंडपीठ औरंगाबाद. 

९) श्री. वसंत गोविंद चौरे, मु. पो. टाकळी, ता. व जि. उस्मानाबाद . 

१०) कक्ष अधिकारी (स्वासैक -१/२) 

११) निवडनस्ती (स्वासैक-३). 


GS ८८४ 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


